उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील १०० 
खाटांची २ उपजिल्हा रुग्णालये (हिंगणघाट, 
जि.वर्धा व तुमसर, जि.भंडारा) येथील २६ 
अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१८ /प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५ मे,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१७/प्र.क्र.१०२/आरोग्य -३, 
दिनांक- १८.०१.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/१०० खाटाचे 
उपजिरुनागपूर/अपदे/सन १८-१९/५१८८-८९/१८, दिनांक-२१.०५.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांची २ उपजिल्हा रुग्णालये (हिंगणघाट, जि.वर्धा व तुमसर, 
जि.भंडारा ) येथील २६ अस्थाई पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये वर नमूद १०० खाटांची २ उपजिल्हा रुग्णालये (हिंगणघाट, 
जि.वर्धा व तुमसर, जि.भंडारा) येथील सदर २६ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
१) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३ : 


११० - 
440-9 - 
(०१)(०१) - 


2) २२१० - 
०१ - 

११० - 

११०-२ - 
(०१)(०१) - 

2) 2290 - 
0G - 

00g - 


(०१)(०९) - 


रुग्णालये व दवाखाने 
इतर रुग्णालये व दवाखाने 
कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

रुग्णालये व दवाखाने 

मुसफल क्षेत्रातील रुग्णालये व दवाखाने 

मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
सार्वजनिक आरोग्य 
संचालन व प्रशासन 
महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 


रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक-०५.०३.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२३१५३०११७०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


R h H Digitally signed by Roshani Dinesh 

O S a Nn | Kadam Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


e 
D ) | Nn e S h postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 
12f2c1313143ad8376755d0e815a1eb20f 


Kadam Patil 3-222 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३, 


४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा/भंडारा 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/ भंडारा. 
८. वैद्यकीयअधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालये(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर यांचेमार्फत) 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरण पत्र ”अ” 


उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट, जि.वर्धा . अस्थाई पदाचा प्रस्ताव 
सन २०१८-२०१९ 
१०० खाटाचे रुग्णालय 


ग 
Eau 
pen | 


तात्पुरती पद ज्या 
शासन निर्णयाने मंजुर 
केली तो शासन निर्णय 
कमांक व दिनांक 


पदे पुढे चालु 


सिओटी ४२८ २/२६ २५/पीए प: पदआ २० १४/प्र.क़ 
Fats | ofa 
आरोग्य ०३ 


१०० खाटामध्ये 

श्रेणीवर्धीत 
करण्यात 
आलेल्या कुटीर 
रुग्णालयमध्ये 


मे २०११ नुसार 
co टक्के पदे स्थाई 


कळे waa निर्णय क्रमांक 


ग्रामीण आरोग्य 

सेवा - विषम 
चिकित्सा 

११०-( १) इतर 


४२८४/२९ २/पीएच- ३ 
दिनांक २१.२. १९८४ 
शानिक अरएलएच ३२९६ 
/१४५९/प्रक्र. २४९ आ-४ 


बाहयरुग्ण लिपिक | ५२००-२०२०० 
क्ष-किरण तत्रज्ञ ९३००-२०२०० 


4 
4 
By 
a 
क 
sh 
4 
ay 


दिनाक ३०.८.१९९६ पदआ- २० १७/प्र.क़ रुग्णालये व आकृष्तीबंधानुसा 
मरत लनन el 2. 
were tt S| tte wae | 
( or ) र 
वैद्यकिय अधिक्षक १५६००-३९०० Sa जानेवारी, २०१८ रुग्णालये 
नुसार २२१००३१५ 


x 
A 
° 
A 
° 
A 
° 
° 


CCC O-BSSO 


ry 
4 
wah 
? 
© 
4 
By 
A 
BE 


टिप उपरोक्‍त २२ पदपैकी १८ पदे हि शानिकउपजि२३११/प्रक्रर०१/आरोग्य-३ दिं. १३ मे २०११ अन्वये १८ पदे हि स्थाई करण्यात आलेली असुन ४ पदे हि अस्थाई आहेत. 


विवरण पत्र ”अ” 


उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट, जि.वर्धा . अस्थाई पदाचा प्रस्ताव 
सन २०१८-२०१९ 
१०० खाटाचे रुग्णालय 


0.3. 
See शक्य 
elt 
Bh OE Meck 
a ee 

२०१८ नुसार 


>> Pars 
a स्न््््रतर 


टिप उपरोक्‍त ७२ पदपैकी ६१ पदे हि शानिकउपजि२३११/प्रक२०१/आरोग्य-३ दिं. १३ मे २०११ अन्वये ६१ पदे हि स्थाई करण्यात आलेली असुन ११ पदे हि अस्थाई आहेत. 


ज्या शासकिय 
आदेशाने पदे चालु 


तात्पुरती पद ज्या 
शासन निर्णयाने मंजुर 
केली तो शासन निर्णय 
क्रमांक ब दिनांक 


, शासन निर्णय 
जॉवक/२००३/सीआर . 


विवरण पत्र - अ 


कार्यालयाचे नांव :- वैद्यकीय अधिकारी वर्ग - १ सु.बो.शासकिय उपजिल्हा रुग्णालय,तुमसर जि.भंडारा. 


Tey ; ज्या शासन ज्या तारखे पासुन पदे पुढे चालू 
प्रथमःज्या शासन आदेशान्वये पुढे | पदे चालु ठेवण्यात ठेवण्याबाबत 

निर्णयान्वये निर्माण चालु ठेवण्यात येणार आहे तो स्पष्टीकरण 
केली तो शासन आली त्याचा शासन दिनांक 


निर्णय &.a दिनांक कमांक व 


२२१० वैद्य 


गेय सेवा व Aras या रुग्णालयाचा आंतर 
आरोग्य ०६ सार्वजनिक आरोग्य ००१ 


कृमांकःपदआ-२० १७ व बाहय रुग्णांचा व्याप 


- क. १० «शीळ संचालक व प्रशासन ( 0 १)( ०९ )संचालन | लक्षात घेता सदर पदे 
/सीआर-३/जॉबॅक/ | (अपघात कक्ष) १५६००-३९ १००/ SF वी V दि.०१/०३/२० १८ वी जा 
ea “- - ग्रेड वे. ५४० o/- pba vt by a 3०/९/२० ec | व विकास प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण/कुटीर | पुढे चालु ठेवणे 


रुग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 
श्रेणीवर्धन २२१०४६र४ 


वरिल प्रमाणे वरिल प्रमाणे 


आवश्यक आहे 4 
1दे.०७.०७.२००४ हे 


| वर्ग ३ 
Tat ३ 


अपघात विभाग 
सेवक 
वर्ग ४ 


९ ३० ०-३४८ ० ०/- 


ग्रेड वे.४३० ०/- 


दि.०१/०३/२० १८ 
ते ३८/९/२० १< 


वरिल प्रमाणे 


९३० ०-३४८ ० ०/- 


ग्रेड वे.४३००/- 


दि.०१/०३/२० १८ 
ते ZA URo ee 


दि.०१/०३/२० १८ 
ते 2०/२९/२०१८ 


५२००-२०२००/- 
ग्रेड वे.२०० ०/- 


वरिल प्रमाणे Cee ०-७४४ ०/- 


ग्रेड वे. १३० ०/- 


दि.०१/०३/२० १८ 
ते ३०/९/२० १८- 


